RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/2016-18 


THMA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ८१ ]] 


बुधवार, ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १२४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक ससप . १११४ /प्र.क्र . ८७/ १४ / का -१४ . भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ खालील परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे मंत्रालयीन विभागांमधील ‘ सह सचिव , गट - अ ( सेवाप्रवेश), नियम २०१६ यामध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

या नियमांना, मंत्रालयीन विभागांमधील ‘ सह सचिव , गट - अ ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा), नियम, २०१६, असे म्हणावे. 

मंत्रालयीन विभागांमधील सह सचिव , गट - अ ( सेवाप्रवेश ) नियम २०१६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम " असा करण्यात 
आला आहे ) याच्या नियम १ नंतर पुढील नियम अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

“ १ अ. हे नियम सह सचिव पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या निवडसूची वर्ष सन २०१६-१७ पासून लागू होतील. " 
मुख्य नियमांच्या नियम ३ मधील उप खंड ( ख ) नंतर, खालील परंतुक दाखल करण्यात येत आहे 


१ . 


२ . 


३ . 


“ परंतु, मंत्रालयीन उप सचिव पदावरील व्यक्तीने शासन मान्यतेने प्रतिनियुक्तीच्या पदावर केलेल्या किंवा मंत्रालयीन उप सचिव संवर्गात 
पदोन्नत होऊन , प्रतिनियुक्तीच्या पदावर प्रपत्र बढतीने केलेल्या सेवेचा कालावधी हा, पदोन्नतीने नियुक्तीच्या प्रयोजनासाठी मंत्रालयीन कोणत्याही 
विभागातील उप सचिव पदावरील कामाचा अनुभव म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मुकेश खुल्लर, 
शासनाचे प्रधान सचिव ( सेवा) . 


( १ ) 


भाग चार - अ - १२४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९ , शके १ ९ ३८ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032, dated the 31st August 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. SSP.1114 / C.R.87/ 2014 /XIV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules to amend the Joint Secretary , Group A , in the Mantralaya Departments 
(Recruitment), Rules 2016 , namely : 

1. These rules may be called the Joint Secretary, Group A , in the Mantralaya Departments 
(Recruitment) ( Amendment) Rules , 2016 . 

2 . After rule 1 of the Joint Secretary , Group A , in the Mantralaya Departments 
(Recruitment), Rules 2016 (hereinafter referred to as the “ Principal Rules”) , the following rule 
shall be inserted namely : 

“ 1A . These Rules shall be applicable from the Select list for the year 2016-17 for promotion 
to the post of Joint Secretary .” 

3. In rule 3 of the Principal Rules, to sub - rule (b ), the following proviso hall be added , 
namely : 

“ Provided that, for the purpose of appointment by promotion , services rendered by a 
Deputy Secretary on the deputation post with the approval of the Government or on the deputation 
post by proforma promotion after getting promotion in the cadre of Deputy Secretary in 
Mantralaya, shall be considered as experience of having worked as a Deputy Secretary in any 
Department of the Mantralaya .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MUKESH KHULLAR , 
Principal Secretary to Government (Service ). 


NT OR - 37—998- ? 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक ससप . १११४ / प्र.क्र .८७ / १४ / कार्या-१४ 


सामान्य प्रशासन विभाग 


. 


मंत्रालय , मादाम कामा रोड , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६. 


~ 


प्रत अग्रेषित : 

राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मलबार हिल , मुंबई, 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र 

लोकसेवा आयोग ( पत्राने ), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


सचिव , 


इ. मु . काझी , 


शासनाचे उप सचिव . 


No. SSP.1114 / C.R.87 / 2014 /XIV 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 . 
Dated 31st August 2016 . 


Copy forwarded with compliments to : 


The Secretary to the Governor , Raj Bhavan , Malabar Hill, Mumbai, 
The Principal Secretary to the Chief Minister , 
The Secretary , Maharashtra Public Service Commission , Mumbai (By letter ), 
All Departments of Mantralaya . 


I. M.KAZI, 
Deputy Secretary to Government. 


